राज्यातील गरजू महिलांना रोजगारासाठी “पिंक 
(गुलाबी) ई-रिक्षा” उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता 
देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग. 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक- मवबा २०२४/प्र.क्र.१७८/कार्या-२, 
नवीन प्रशासकीय इमारत, तिसरा मजला, मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२ 
दिनांक:- १६ सप्टेंबर, २०२४. 


१) महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.मवबा २०२४/प्र.क्र.२२/कार्या-२, दि.०८.०४.२०२४. 

२) महिला व बाळ विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.मवबा २०२४/प्र.क्र.२२/कार्या-२, दि. ३१.०७.२०२४. 

3) आयुक्त, महिला व बाल विकास, पुणे पत्र क्र.मबाविआ/मवि/का-६/पिंक(गुलाबी)ई-रिक्षा खरेदी/२०२४- 
२५/५३४३, दि.२७.०८.२०२४. 

४) महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.मवबा २०२४/प्र.क्र.१७८/कार्या-२, दि. १३.०९.२०२४. 


प्रस्तावना :- 

राज्यातील महिला व मुलींना रोजगार निर्मितीस चालना देणे, त्यांचे आर्थिक, सामाजिक पुनर्वसन 
करणे, स्वावलंबी, आत्मनिर्भर करणे, सशक्‍्तीकरणास चालना देण्यासाठी तसेच, महिला व मुली यांना सुरक्षित 
प्रवास करणे यासाठी नोकरी तसेच रोजगाराच्या जास्त संधी उपलब्ध असलेल्या मुंबई उपनगर, ठाणे, पुणे, 
नाशिक, नागपूर, कल्याण, अहमदनगर, नवी मुंबई, पिंपरी, अमरावती, चिंचवड, पनवेल, छत्रपती संभाजीनगर, 
डोंबिवली, वसई-विरार, कोल्हापूर व सोलापूर या शहरात इच्छुक महिलांना रिक्षा खरेदी करण्यासाठी 
अर्थसहाय्य व चालविण्यासाठी इतर सोईसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यातील गरजु महिलांना 
रोजगारासाठी “पिंक (गुलाबी) ई-रिक्षा” ही योजना राज्यात सुरु करण्यास संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये 
मान्यता देण्यात आली आहे. 

आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांनी संदर्भ क्र.३ येथील पत्रान्वये सदर योजनेसाठी 
प्रसिध्द केलेल्या ई-निविदेच्या अनुषंगाने प्री-बीड बैठकीमध्ये झालेल्या चर्चेनुसार संदर्भ क्र.१ येथील 
दि.०८.०७.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये सुधारणा करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. 
त्या अनुषंगाने दिनांक ३.९.२०२४ रोजी मा.मंत्री (महिला व बाल विकास) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या 
बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार सदर शासन निर्णयात सुधारणा करून दि.१३.०९.२०२४ रोजी शुद्धीपत्रक 
निर्गमित करण्यात आले. तथापि सदर शुद्धीपत्रकातील कोष्टकात केलेल्या सुधारणेतील वाक्यरचनेत बदल 
करणे आवश्‍यक असल्याने खालीलप्रमाणे बदल करण्यात येत आहे. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 

राज्यातील गरजू महिलांना रोजगारासाठी “पिंक (गुलाबी) ई-रिक्षा” उपलब्ध करुन देण्याबाबतच्या 
दि.१३.०९.२०२४ रोजीच्या शासन शुद्धीपत्रकातील कोष्टकात सुधारणा करण्यात आली असून ते खालीलप्रमाणे 
वाचण्यात यावे:- 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः-मवबा-२०२४/प्र.क्र.१७८/का-०२ 


अ.क्र. दि.८/७/२०२४ च्या शासन निर्णयातील मुद्दा सदर शासन निर्णयातील सुधारणा 
7 मुद्दा क्रमांक ६ योजनेच्या लाभार्थ्यांची पात्रता | मुद्दा क्रमांक ६ मधील अ.क्र.२ येथे अर्जदाराचे वय 
मधील अ.क्रं.२ अर्जदाराचे वय १८ ते ३५ वर्ष | २० ते ४० वर्ष दरम्यान असणे अनिवार्य. 
दरम्यान असणे अनिवार्य. 
२ | Fel क्रमांक ६ योजनेच्या लाभार्थ्यांची पात्रता | मुद्दा क्रमांक ६ मधील अ.क्र. ५ मध्ये पात्र 
मधील अ.क्र.५ लाभार्थ्यांकडे वाहन चालक | लाभार्थ्यास प्रशिक्षण देणे व॒ वाहन चालक 
परवाना असणे आवरयक राहिल. परवाना (Driving License) व पीएसव्हीए बिल्ला 
(PSVA Badge) मिळणेकरिता निवड झालेल्या 
एजन्सीने सहाय्य करणे बंधनकारक राहील. 
३ । मुद्दा क्रमांक १२ योजनेची कार्यपध्दती अ.क्र.४ | मुद्दा क्रमांक १२ मधील अ.क्र. ४ येथे अंतिम 
अंतिम मंजुरीनंतर अर्जदार शासनास निश्चित | मंजुरीनंतर अर्जदार शासनाने निश्चित केलेल्या 
केलेल्या वाहन पुरवठा एजन्सीला मान्य | वाहन पुरवठा एजन्सी व पात्र लाभार्थी अर्जदार 
असणा-या बँकेत रिक्षा खरेदीसाठी ७०% कर्ज | यांच्या समन्वयाने मान्य असलेल्या बँकेत रिक्षा 
मिळविण्यासाठी आवश्‍यक कागदपत्रांची पूर्तता | खरेदीसाठी ७०% कर्ज मिळविण्यासाठी 


करुन कर्ज मंजूर घेईल. आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करेल व कर्ज प्राप्त 
करुन घेईल. 

४ | मुद्दा क्रमांक १२ योजनेची कार्यपध्दती अ.क्र. ७ | मुद्दा क्रमांक १२ मधील अ.क्र. ७ येथे अर्जदारास 

अर्जदारास परमिट मिळाल्यानंतर | परमीट, वाहन चालक परवाना मिळाल्यानंतर व 


शासनामार्फत देय असणारी २०% रक्कम | लाभार्थी अर्जदारास वाहन प्राप्तीच्या वेळेस 
संबंधीत वाहन एजन्सीला जिल्हा महिला व | शासना तर्फे देय असणारी २०% रक्‍कम निवड 
बाल विकास अधिकारी यांच्यामार्फत देण्यात | झालेल्या वाहन पुरवठा एजन्सीला जिल्हा 
येईल. महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्यामार्फत 
देण्यात येईल. 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०९१६१२५३४०८२३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
PRASAD 
VINAYAKRAO : 
KULKARNIg : — 
(प्र.वि.कुलकर्णी 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः-मवबा-२०२४/प्र.क्र.१७८/का-०२ 


४. मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य, विधानसभा/विधान परिषद, विधानमंडळ, मुंबई. 

५. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधान परिषद, विधानमंडळ, मुंबई. 

६. मा.मंत्री, महिला व बाल विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

७. सर्व मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

८. मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय मुंबई. 

९. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०.सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११.विभागीय आयुक्‍त (सवी). 

१२.आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१३.जिल्हाधिकारी (सर्व). 

१४.महाळेखापाल - महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 
१५.महाळेखापाल - महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर. 

१६.सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

१७.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१८.सह सचिव/उपसचिव/अवर सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१९.सर्व सह आयुक्‍त/उप आयुक्त / विभागीय उपआयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे. 
२०.सर्व विभागीय उपआयुक्त, महिला व बाल विकास (आयुक्तालय पुणे मार्फत). 
२१.सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी (आयुक्तालय पुणे मार्फत). 
२२.महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई (सर्व कार्यासने). 

२३.निवड नस्ती, कार्यासन-२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


